मुख्य लेखाश्ीर्ष “२०४५ विक्रेय वस्तू व सेवा यांवरील 
इतर कर व शुल्क”सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षातील अंतिम तरतूद व बचतीची रक्कम प्रत्यार्पित 
करणेबाबत (अनिवार्य) 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. बजेट-२०२०/प्र.क्र. ३६(१/ऊर्जा-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक ३१ मार्च, २०२० 
शासन निर्णय- 
सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षात मागणी क्रमांक के-१, मुख्य लेखाशिर्ष २०४५ विक्रेय वस्तू व सेवा 
यांवरील इतर कर व शुल्क (अनिवार्य) (दत्तमत) या खाली केलेल्या एकुण रुपये ६८,१६,८८,०००/- तरतूदीमधून 
रु.१४,६७,१६,०००/- (रुपये चौदा कोटी सदुसष्ट लाख सोळा हजार फक्त) प्रत्यार्पित करण्यास व राखीव (भारीत) 
या लेखाशिर्षात जमा करण्यास झासन मंजूरी देत आहे. 
बचतीची उपशीर्षवार विभागणी व कारणे खालीलप्रमाणे आहेत. 


(रुपये हजारात) 
उपश्ीर्ष एकूण अंतिम प्रत्यार्पित । प्रत्यार्पण 
तरतूद | तरतूद/ खर्च बचत कारणे 
शिका २ 3 3 दु 
मागणी क्रमांक के-१, मुख्य लेखाशिर्ष 
“२०४५विक्रेय वस्तू व सेवा यांवरील इतर कर 
व शुल्क” १०३,वसूली खर्च-विद्युत शुल्क मुख्य 
विद्युत निरिक्षक (००)(०१) वीज शुल्क शाखा 
(अनिवार्य) २०४५०३६९ 
(०१)वेतन ४०९३१ | ३२६४६.४८२ | ८२८४.५१८ | * 
(06) दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क बि. निळ an र 
(११) देशांतर्गत प्रवास खर्च ९३१ २०६.०२७ ७२४.९७३ | * 
(93) कार्यालयीन खर्च ७६६ ३१९.६०८ ४४६.३९२ | * 
(१७) संगणक खर्च ३५७ १६८.२७४। १८८.७२६ | * 
(२८) व्यावसायिक व विशेष सेवा i Loe Le 
एकूण (२०४५०३६९) ४२९८७ | ३३३४०.३९१  ९६४६.६०९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२०२०/प्र.क्र. ३६(१/ऊर्जा-३ 


उपश्ीर्ष एकूण अंतिम प्रत्यार्पित । प्रत्यार्पण 
तरतूद | तरतूद/ खर्च बचत कारणे 
Le! २ 3 8 4 

मागणी क्रमांक के-१, मुख्य लेखाशिर्ष “२०४५ 
विक्रेय वस्तू व सेवा यांवरील इतर कर व 
शुल्क” १०३,वसूली खर्च-विद्युत शुल्क मुख्य 
अभियंता(विद्युत) यांचे कार्याळय (००)(००)(०२) 
विद्युत निरीक्षणालय निरीक्षणालय शाखा 
(अनिवार्य) २०४५०३७८ 
(०१वेतन ६०६४०४ | ४८७४७४.९७८ | ११८९२९.०२२ | * 
(०३)अतिकालिक भत्ता शिडे 1 *| शिक, : 
(06) दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३००० | १६८६.५६१ १३१३.४३९ | * 
(११) देशांतर्गत प्रवास खर्च ९०८७ ३०५८.६५९ | ६०२८.३४१ | * 
(१३) कार्यालयीन खर्च ८९४० | ४४९४.८४१॥  ४४४५.१५९ | * 
(१४) भाडेपट्टी व कर (63 | ३७३६.५६२| ३९०२.४३८ | * 
(१७) संगणक खर्च २५०० | ११६६.५२९|। १३३३.४७१|* 
(२४ पेट्रोल तेल व वंगण ५९१ २ ५८९ | * 
(२६) जाहिराती ४० ७.८७५ ३२.१२५ | * 
(२८) व्यावसायिक व fears सेवा शिक शिका शिक 
(५१) मोटार वाहने ५०० ३.३३ ४९६.६७ | * 

एकूण (२०४५०३७८) | ६३८७०१ | ५०१६३१.३३५ | १३७०६९.६६५ 
एकूण २०४५ ६८१६८८ | ५३४९७१.७२६ | १४६७१६.२७४ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२०२०/प्र.क्र. ३६(१/ऊर्जा-३ 


* आवश्यकते नुसार खर्च करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाने निधी 
वितरणावर निर्बंध आणल्याने तरतूद प्रत्यार्पीत केली आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०२०४१५२६३२५३१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति 


Cc ww A -5 


Go 


११: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Nanasaheb Rajaram Dhane 
N a Nn a S a h e b DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Industries, Energy and Labour 
Hs 44891 edOcffad3b6267198e 
R क > 63928581 50dbdfcfe6cd25ed08adf59f4d2fd8c1 ede173073 
ajaram hane कनात 


(ना.रा.ढाणे) 
झासनाचे अवर सचिव 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 
महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर 

व्यवस्थापकीय संचालक, एमएसईबी होल्डींग कंपनी मर्यादित, THRs, dis (पूर्व, मुंबई-५१ 
मुख्य विद्युत निरिक्षक,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, सार्वजनिक बांधकाम प्रशासकीय इमारत, 
रामकृष्ण चेंबुरकर मार्ग, तिसरा मजला, चेंबुर, मुंबई-४०००७८ 

अधिदान व लेखा अधिकारी, (अराप / रालेवि-१), अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्वी मुंबई-४०० ०५१ 

अवर सचिव (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

कक्ष अधिकारी(प्रशासन-१), उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ 

वित्त विभाग, /(अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती /साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई, ३२. 
निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


